“उपजिविकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान जाकरुकता 
अभियान (The Skill Acquisition & Knowledge 
Awareness for Livelihood Project-SANKALP) 
योजनेकरीता अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी सन २०२०-२१ च्या 
अर्थसंकल्पीय निधीतून वितरीत करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३०ए४१४) 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.३२ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ९ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० 
३) केंद्र शासन, कौडल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे पत्र W.F.No.SD-29/48/2020/IC. दि.२९.०७.२०२० 
४) केंद्र शासन, कौडाल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे पत्र H.F.No.SD-8/2AZ/IC. दि.११.१२.२०१८ 
4) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाची नस्ती क्र.संकल्प-२०१९/प्र.क्र.9०-भाग-२/अभियान-१ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत “उपजिविकेसाठी pled संपादन व ज्ञान जाकरुकता अभियान (The Skill Acquisition & 
Knowledge Awareness for Livelihood Project-SANKALP) या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २२३०, कामगार व सेवायोजन, ०२, सेवायोजन सेवा, ७८९, 
अनुसूचित जातींसाठी fasts घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०२) 
उपजिविकेसाठी कौडलय संपादन व ज्ञान जागरुकता अभियान-संकल्प 'केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (कार्यक्रम) 
लेखाशिर्ष २२३०ए४१४, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खाली रु.२००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ टक्के 
मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या मागील वर्षामधील निधी 
वितरणाकरिता वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य केळे आहे. या अनुषंगाने कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता विभागाच्या संदर्भाधीन नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन तसेच कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या संदर्भ क्र.५ वरील प्रस्तावास अनुसरुन केंद्र पुरस्कृत “उपजिविकेसाठी कौशल्य 
संपादन व ज्ञान जाकरुकता अभियान (The Skill Acquisition & Knowledge Awareness for Livelihood 
Project-SANKALP) योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती घटकासाठी सन 2020-29 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून 
(०१) (०२) उपजिविकेसाठी कौडालय संपादन व ज्ञान जागरुकता अभियान-संकल्प (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (कार्यक्रम) 
लेखाशिर्ष २२३०ए४१४, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षातून रु.१००.०० लाख इतका निधी 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 


अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.३२ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची AFIT असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, ळेखाशिर्षनेहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२००/व्यय- 
६/२०२०, दि.०७.१२.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०९१५३८४१८८२२ असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Prashant Pundlik ; 
Wagh <<. 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कक्ष अधिकरी ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


सचिव (कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी, मुंबई 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


Coe Sf Ss] ae ae S 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


